RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg. No. MCS/172/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग 


चार - अ 


वर्ष २, अंक ४ ] 


[ पृष्ठे ९ 


गुरुवार त बुधवार , 

बुधवार , मार्च१०-१६, २०१६ / फाल्गुन २०-२६, शके १ ९ ३७ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ मार्च २०१६ 

शुद्धिपत्र 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३. 

क्रमांक संकीर्ण-०४१५ / प्र. क्र . ३२१/ पोल-३.- क्र . टी.टी.सी. ०३०२ / प्र.क्र . १० /पोल-३, दिनांक १५ जून २००६, फौजदारी प्रक्रिया 
दंड संहिता , १९ ७३ ( सन १९ ७४ चा २ ) मधील कलम २ ( एस ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसुचनेमधील , 

१. अधिसूची अ मधील “ ( १) नवीन पनवेल पोलीस ठाणे ” याऐवजी “ पनवेल तालुका पोलीस ठाणे ", असे वाचावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कैलास गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव . 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya , 2nd Floor , Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 1st March 2016 


CORRIGENDUM 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973 . 

No. Sankirna -0415 /CR - 321/Pol- 3.— No. TTC -0302/CR - 10 / Pol-3 , in the English traslation of the 
Notification under the power conferred by clause ( s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 ( 2 of 1974 ), published on dated 15th June 2006, 

1. In Schedule A ( 1 ) for “ New panvel Police Station ” read “ Panvel Taluka Police Station ". 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १०-१६, २०१६/ फाल्गुन २०-२६, शके १ ९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ जानेवारी २०१६ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१६/ ४६ / प्र.क्र. ०५ / म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ ( १८ ९९ परि -२) च्या 
कलम ९ (१ ) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की , 

MCGM BEST Undertaking यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरीत्या भरलेली मुद्रांक शुल्क 
रक्कम रुपये ५,५०,००० ( रुपये पाच लाख पन्नास हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून 
स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 


( १ ) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १५ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६ या कालावधीकरिताच करता येईल. 


( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही. 


( ३) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

( ४) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 

( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना माडेकर , 
कक्ष अधिकारी . 


ev 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १०-१६, २०१६ / फाल्गुन २०-२६, शके १९ ३७ 

जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ . 


अधिसूचना 


" 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक सेप्रनि. ११०८ /प्र. क्र . १४४ (१) / आस्था ( अतांत्रिक) .- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून आणि याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान नियम , आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयातील “ कालवा निरिक्षक ", गट क पदाच्या सेवाभरतीचे 
विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत : 

१. या नियमाना “ जलसंपदा विभागातील कालवा निरिक्षक , गट क ( सेवाप्रवेश ) नियम, २०१५ ”, असे संबोधण्यात यावे . 
२. या नियमामध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर , 

( एक ) पदवी ” याचा अर्थ सांविधिक विद्यापीठाची पदवी ; 
( दोन ) विभाग याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील जलसंपदा विभाग 
( तीन ) “ शासन याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन ; 

( चार ) “ शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र याचा अर्थ शासकीय परीक्षा मंडळाचे तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिलेले 
प्रमाणपत्र आणि शासनाने ह्या उद्देशासाठी जिला मान्यता दिली आहे अशी कोणतीही संस्था , यांनी दिलेले प्रमाणपत्र असा आहे . 

३ . जलसंपदा विभागातील कालवा निरीक्षक या पदावर खालीलप्रमाणे अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने नियुक्ती 
करता येईल , 

( एक ) ज्यांचे वय ३३ वर्षांपेक्षा जास्त नाही ; 
( दोन ) ज्यांनी कोणत्याही शाखेची पदवी प्राप्त केली आहे 
( तीन ) टंकलेखनाची शासकीय व्यावसायिक प्रमाणपत्र परीक्षा ३० शब्द प्रतिमिनीट मराठी किंवा ४० शब्द प्रतिमिनीट इंग्रजी उत्तीर्ण 


" 


“ 


.. 


असावा . 


४ . 


नियम ३ येथील पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने, जर याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमांनुसार मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा अगोदर 
उत्तीर्ण केल्या नसतील किंवा त्या उत्तीर्ण करण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर, त्याला/तिला त्या परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक राहील. 

नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून वेळोवेळी विहित 
केलेल्या संगणक हाताळणी बाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील . 
नियम ३ मध्ये 

नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेली व्यक्ती परिमंडळांतर्गत कोणत्याही कार्यालयात बदली होण्यास पात्र राहील . 


५ . 


६ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


शि मा . उपासे , 
शासनाचे सचिव . 


भाग चार - अ -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , 

मार्च १०-१६, २०१६ / फाल्गुन २०-२६, शके १९ ३७ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 29th February 2016 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. RTR . 1108 /C . R. 144 (1 ) Est. (Nontech .).— In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or instruments 
made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules 
regulating recruitment to the post of Canal Inspector Group -C under the administrative control of 
the Water Resources Department of the Government of Maharashtra , namely : 

1 . These rules may be called the Canal Inspector Group - C under the administrative control of 
the Water Resources Department (Recruitment) Rules, 2015 . 
2 . In these rules unless the context requires otherwise, - 

( a ) “Degree means a degree of a statutory University ; 
(6 ) “Department” means the Water Resources Department of Government ; 
( c ) " Government” means the Government of Maharashtara ; 

(d ) “ Government Commercial Certificate ” means a certificate of typewriting awarded by 
the Bureau of Government Examination , Directorate of Education , Government of Maharashtra , 
and includes a certificate issued by any other Institution as may be specifically declared by 
Government to equivalent thereto . 

Appointment to the post of Canal Inspector shall be made by nomination from amongst the 
candidates who, 

(i) are not more than thirty three years of age ; 
( ii) possess a Degree in any discipline ; and 

(iii) possess Government Commercial Certificate with the speed 40 words per minute in 
English typewriting or 30 words per minute in Marathi typewriting. 

4. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall be required to pass Examination 
in Hindi and Marathi languages according to the rules made in that behalf, unless he has already 
passed , or has been exempted from passing , those examinations. 

5. A Person appointed to the post mentioned in rule 3 , should possesses a certificate in computer 
operation prescribed by the Directorate of Information Technology , Government of Maharashtra 
from time to time. 


3 


6 . A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall be liable for transfer anywhere in 
the zone ( region ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. M.UPASE , 
Secretary to Government . 


ç 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १०-१६, २०१६ / फाल्गुन २०-२६, शके १ ९ ३७ 

जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६. 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक सेप्रनि . ११०८ / प्र. क्र . १४४ (२) / आस्था ( अतांत्रिक).- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान नियम , आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयातील “ मोजणीदार ", गट क या पदाच्या सेवाभरतीचे 
विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत : 

१. या नियमांना “ जलसंपदा विभागातील , मोजणीदार , गट क ( सेवाप्रवेश) नियम , २०१५ ”, असे संबोधण्यात यावे . 
२. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर , 

( एक ) पदवी ” याचा अर्थ सांविधिक विद्यापीठाची पदवी ; 
( दोन ) विभाग याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील जलसंपदा विभाग 
( तीन ) “ शासन याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन ; 

( चार ) “ शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र याचा अर्थ शासकीय परीक्षा मंडळाचे तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिलेले 
प्रमाणपत्र आणि शासनाने ह्या उद्देशासाठी जिला मान्यता दिली आहे अशी कोणतीही संस्था, यांनी दिलेले प्रमाणपत्र असा आहे . 


" 


" 


जलसंपदा विभागातील मोजणीदार या पदावर खालीलप्रमाणे अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने नियुक्ती करता 


३ . 
येईल , 


( एक ) ज्यांचे वय ३३ वर्षांपेक्षा जास्त नाही. 
( दोन ) ज्यांनी कोणत्याही शाखेची पदवी प्राप्त केली आहे. 
( तीन ) टंकलेखनाची शासकीय व्यावसायिक प्रमाणपत्र परीक्षा ३० शब्द प्रतिमिनीट मराठी किंवा ४० शब्द प्रतिमिनीट इंग्रजी उत्तीर्ण 


असावा . 


नियम ३ येथील पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने, जर याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमांनुसार मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा अगोदर 
उत्तीर्ण केल्या नसतील किंवा त्या उत्तीर्ण करण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर, त्याला/तिला त्या परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक राहील. 

नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून वेळोवेळी विहित 
केलेल्या संगणक हाताळणी बाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील. 
६ . नियम ३ मध्ये 

नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेली व्यक्ती परिमंडळांतर्गत कोणत्याही कार्यालयात बदली होण्यास पात्र राहील. 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शि मा . उपासे , 
शासनाचे सचिव . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , 

मार्च १०-१६, २०१६ / फाल्गुन २०-२६, शके १९ ३७ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 29th February 2016 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. RTR . 1108 /C . R. 144 (2 ) Est. (Nontech .).— In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or instruments 
made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules 
regulating recruitment to the post of ‘Measurer, Group -C under the administrative control of the 
Water Resources Department of the Government of Maharashtra , namely : 

1 . These rules may be called the ‘Measurer, Group- C under the administrative control of the 
Water Resources Department (Recruitment) Rules, 2015 . 
2 . In these rules unless the context requires otherwise , 

(a ) “ Degree” means a degree of a statutory University ; 
(b ) “ Department” means the Water Resources Department of Government ; 
( c ) "Government” means the Government ofMaharashtra ; 

(d ) “Government Commercial Certificate” means a certificate of typewriting awarded by 
the Bureau ofGovernment Examination , Directorate of Education ,Government of Maharashtra , 
and includes a certificate issued by any other Institution as may be specifically declared by 
Government to equivalent thereto . 
3 . 

Appointment to the post of Measurer shall be made by nomination from amongst the 
candidates who , 

(i) are not more than thirty three years of age ; 
( ii ) possess a Degree in any discipline ; and 

( iii ) possess Government Commercial Certificate with the speed 40 words per miniute in 
English typewriting or 30 words per miniute in Marathi typewriting . 

4. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall be required to pass Examination 
in Hindi and Marathi languages according to the rules made in that behalf , unless he has already 
passed , or has been exempted from passing , those examinations. 

5. A person appointed to the post mentioned in rule 3, should possesses a certificate in computer 
operation prescribed by the Directorate of Information Technology , Government of Maharashtra 
from time to time. 

6 . A person appointed to the postmentioned in rule 3, shall be liable for transfer anywhere in 
the zone (region ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. M.UPASE , 
Secretary to Government . 


୬ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १०-१६, २०१६ / फाल्गुन २०-२६, शके १९ ३७ 

जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६. 


अधिसूचना 


- 


" 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक सेप्रनि. ११०८ /प्र. क्र . १४४ ( ३) / आस्था ( अतांत्रिक ).- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून आणि याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान नियम , आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयातील “ प्रमुख दप्तर कारकून , वरिष्ठ दप्तर कारकून व दप्तर 
कारकून ", गट क या पदाच्या सेवाभरतीचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत : 

१. या नियमांना जलसंपदा विभागातील “ प्रमुख दप्तर कारकून , वरिष्ठ दप्तर कारकून व दप्तर कारकून , गट क ( सेवाप्रवेश ) नियम , 
२०१५ ” असे संबोधण्यात यावे . 
२. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर , 

( एक ) पदवी ” याचा अर्थ सांविधिक विद्यापीठाची पदवी ; 
( दोन ) विभाग याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील जलसंपदा विभाग ; 
( तीन ) शासन याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन ; 

( चार ) “ शासकीय विणिज्य प्रमाणपत्र याचा अर्थ शासकीय परीक्षा मंडळाचे तंत्रशिक्षण संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य यांनी दिलेले 
प्रमाणपत्र आणि शासनाने ह्या उद्देशासाठी जिला मान्यता दिली आहे अशी कोणतीही संस्था , यांनी दिलेले प्रमाणपत्र असा आहे . 

३ . जलसंपदा विभागातील प्रमुख दप्तर कारकून, या पदावर, वरिष्ठ दप्तर कारकून ह्या पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी नियमित 
सेवा झालेल्या व्यक्तींमधून, ज्येष्ठता अधीन पात्रतेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल . 

जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ दप्तर कारकून , या पदावर, दप्तर कारकून ह्या पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी नियमित सेवा 
झालेल्या व्यक्तींमधून, ज्येष्ठता अधीन पात्रतेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल . 

जलसंपदा विभागातील दप्तर कारकून या पदावर खालीलप्रमाणे अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने नियुक्ती करता 
येईल , 

( एक ) ज्यांचे वय ३३ वर्षांपेक्षा जास्त नाही . 
( दोन ) ज्यांनी कोणत्याही शाखेची पदवी प्राप्त केली आहे . 
( तीन ) टंकलेखनाची शासकीय व्यावसायिक प्रमाणपत्र परीक्षा ३० शब्द प्रतिमिनीट मराठी किंवा ४० शब्द प्रतिमिनीट इंग्रजी उत्तीर्ण 


४ . 


५ . 


असावा. 


~ 


६ . नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने, जर याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमांनुसार मराठी व 
हिंदी भाषा परीक्षा अगोदर उत्तीर्ण केल्या नसतील किंवा त्या उत्तीर्ण करण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर, त्याला/तिला त्या परीक्षा उत्तीर्ण करणे 
आवश्यक राहील . 


७ . 


नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून वेळोवेळी 
विहित केलेल्या संगणक हाताळणी बाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील. 


नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेली व्यक्ती परिमंडळांतर्गत कोणत्याही कार्यालयात बदली होण्यास पात्र 


८ . 
राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शि मा . उपासे, 
शासनाचे सचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १०-१६, २०१६/ फाल्गुन २०-२६, शके १९ ३७ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya 
Mumbai 400 032 , dated the 29th February 2016 . 

NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA . 

No. RTR 1108 /C . R. 144 ( 3) Est. (Nontech .).— In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or instruments 
made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules 
regulating recruitment to the post of Head Dafter Karkoon , Senior Dafter Karkoon and Dafter 
Karkoon , Group - C under the administrative control of the Water Resources Department of the 
Government of Maharashtra , namely : 

1 . These rules may be called the Head Dafter Karkoon , Senior Dafter Karkoon and Dafter 
Karkoon , Group - C’under the administrative control of the Water Resources Department 
(Recruitment) Rules , 2015 . 
2. In these rules unless the context requires otherwise , 

( a ) “ Degree means a degree of a statutory University ; 
(6 ) " Department” means the Water Resources Department of Government ; 
(c ) "Government” means the Government of Maharashtra ; 

(d ) “Government Commercial Certificate” means a certificate of typewriting awarded by 
the Bureau ofGovernment Examination , Directorate of Education , Government of Maharashtra , 
and includes a certificate issued by any other Institution as may be specificaly declared by 
Government to equivalent thereto . 

3 . Appointment to the post of Head Dafter Karkoon shall be made by the promotion of a suitable 
person on the basis of seniority subject to fitness from amongst the persons holding, the post of 
Senior Dafter Karkoon having not less than three year regular service in that post. 

4 . Appointment to the post of Senior Dafter Karkoon shall be made by the promotion of a 
suitable person on the basis of seniority subject to fitness from amongst the persons holding , the post 
of Dafter Karkoon having not less than three year regular service in that post . 

5. Appointment to the post of Dafter Karkoon shall bemade by nomination from amongst the 
candidates who , 

(i) are not more than thirty three years of age ; 
(ii) possess a Degree in any discipline ; and 

(iii) possess Government Commercial Certificate with the speed 40 words per minute in 
English typewriting or 30 words per minute in Marathi typewriting . 

6 . A person appointed to the post mentioned in rule 3 , 4 and 5 shall be required to pass 
Examination in Hindi and Marathi languages according to the rules made in that behalf, unless he 
has already passed , or has been exampted from passing , those examinations . 

7. A Person appointed to the postmentioned in rule 3 , 4 and 5 should possesses a certificate in 
computer operation prescribed by the Directorate of Information Technology , Government of 
Maharashtra form time to time. 

8 . A person appointed to the post mentioned in rule 3 , 4 and 5 shall be liable for transfer 
anywhere in the zone (region ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. M.UPASE , 
Secretary to Government. 


or 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १०-१६, २०१६/ फाल्गुन २०-२६, शके १ ९ ३७ 

वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ मार्च २०१६ 


अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक संकीर्ण -२०१५ / प्र.क्र . २७ / सेवा - ६. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ याच्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे, महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९ ८१ यात आणखी 
सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत : 

१ . या नियमांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती ) ( सुधारणा) नियम , २०१६ असे म्हणावे. 

२ . महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) ( सुधारणा) नियम , १९ ८१ च्या परिशिष्ट एक मधील अनुक्रमांक १ मध्ये 
कलम ( ४ ) मधील “ नियुक्ती प्राधिकारी ” च्या ऐवजी पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे : 
( ए ) गट 

करीता संबंधित प्रशासकीय विभागाचे सचिव ; 
( बी ) गट क व गट ड करीता नियुक्ती प्राधिकारी ”. 


“ 


6 


१ 


अ 


व गट 


ब 


“ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


भा . ज . गाडेकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 3rd March 2016 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. SANKIRN - 2015 /CR - 27 /Service -6.— In exercise of the powers conferred by the proviso to 
article 309 of the Constitution of India , the Governor ofMaharashtra is hereby pleased to make the 
following rules further to amend the Maharashtra Civil Services (General Conditions of Services ) 
Rules, 1981, namely : 

1 . These rules may be called the Maharashtra Civil Services (General Conditions of Services ) 
(Amendment) Rule , 2016 . 

2. In Appendix I of the Maharashtra Civil Services (General Conditions of Services) Rules , 
1981, in entry 1, in column (4 ), for the words “ Appointing Authority ” the following shall be substituted , 
namely : 

“ (a ) For Group ‘ A’and Group ‘B .— The Secretary of the respective Administrative Department ; 
(6 ) For Group C and Group D .— The respective Appointing Authority " . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. J. GADEKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - अ -२ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


क्रमांक संकीर्ण -२०१५ / प्र.क्र . २७ / सेवा-६ , 

वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक ३ मार्च २०१६. 


. 


प्रति , 


महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई , 
महालेखापाल ( लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई , 
महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर , 
महालेखापाल ( लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
मुख्य लेखापरीक्षक , स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई, 
उप मुख्य लेखापरीक्षक , स्थानिक निधी लेखा , मुंबई / पुणे/ नागपूर / औरंगाबाद / नाशिक / अमरावती , 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी , पुणे, औरंगाबाद / नागपूर / नाशिक , 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी , मुंबई , 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


. 


राज्यपालांचे सचिव , 


मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, 
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव , 
* प्रबंधक , मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय , मुंबई , 
* प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
* सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई , 
* सचिव , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई , 
* प्रबंधक , लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

मुख्य माहिती आयुक्त , मुंबई , 

आयुक्त, राज्य माहिती आयोग ( सर्व), 
* सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन , मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२, 
* सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन , मुंबई , 
विशेष आयुक्त , महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली , 
मंत्रालयाच्या निरनिराळ्या विभागाच्या अधीन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख, 


. 


सर्व विभागीय आयुक्त , 


सर्व जिल्हाधिकारी , 


सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 


सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष , 


सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , 
सर्व जिल्ह्याचे वरिष्ठ लेखापरिक्षक (शिक्षण ), 


कुलसचिव , मराठवाडा कृषि विद्यापीठ , परभणी, 
कुलसचिव , महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ , राहुरी, जि . अहमदनगर , 
कुलसचिव , पंजाबराव कृषि विद्यापीठ , अकोला, 
कुलसचिव, कोकण कृषि विद्यापीठ , जिल्हा रत्नागिरी , 
कुलसचिव, डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, लोणेरे, जिल्हा रायगड , 
शिक्षण संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
तंत्रशिक्षण संचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई , 
संचालक , महानगरपालिका प्रशासन, मुंबई , 
सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक , 


सर्व विभागीय तंत्रशिक्षण उप संचालक , 


शिक्षण निरीक्षक , बृहन्मुंबई दक्षिण / उत्तर / पश्चिम , 
सर्व प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका शिक्षण मंडळ , 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका, भविष्यनिर्वाह निधी विभाग , प्रमुख लेखापाल यांचे कार्यालय , मुंबई, 
सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषदा , 


सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट , आझाद मैदान , मुंबई -१, 
भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश , सी.डी.ओ. बॅरेक नं .-१, योगक्षेम समोर , व. भा . चौक , नरीमन पॉईंट, मुंबई-२० , 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी , ३१४, राज भवन, एस . व्ही . पटेल रोड , मुंबई-४ , 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी ), महाराष्ट्र कमिटी , जनशक्ती हॉल , ग्लोबल मील पॅलेस , वरळी, मुंबई ४०० ०१३, 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस ( आय ) समिती, टिळक भवन , काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर , मुंबई, 
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन , फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट , मुंबई -२१, 
शिवसेना, शिवसेना भवन , गडकरी चौक , दादर , मुंबई-२८ , 
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने , 


निवडनस्ती ( सेवा -६ ). 


* पत्राने . 


